Reg. No . NPCITY/ 236/2015- 17 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३ , अंक २५ ] गुरूवार ते बुधवार, जुलै ६- १२ , २०१७/ आषाढ १५ -२१ , शके १९३९ [ पृष्ठे ७, किंमत : रुपये ११ .०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १०६ . 


__ सहसंचालक , नगर रचना , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम २०( ३) अन्वये 

क्रमांक प्रा. यो . नागपूर मौजे शेकापूर, ता . काटोल, कलम -२०(३ ) सहसंचानाग -८५४ - २०१७. 

ज्याअर्थी, नागपूर प्रदेशाची सुधारित प्रादेशिक योजना ( यापुढे “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना 
अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा . ३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) चे कलम -१५ अन्वये शासन अधिसूचना नगर विकास 
विभाग क्र . टिपीएस -२४९६- १५०५-प्र .क्र .- २७३ -९६- नवि -९ , दि . ०६ मे २००० अन्वये मंजूर झाली असून ती दि . १५ जुलै २००० पासून अंमलात आली 
आहे . 

___ आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजना मध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम- २० अन्वये 
वेळोवेळी कराव्या लागणा- या जमीन वापराच्या फेरबदला संदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम - १५४ अन्वये शासन निर्णय 
क्र . टिपीएस - १८१५- प्र. क्र . ४९ - १५ नवि- १३, दि . ०६-०५- २०१५ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, मंजूर नागपूर प्रादेशिक योजनेत मौजे- शेकापूर , ता . काटोल, जि . नागपूर येथील खसरा क्रमांक ४६/ २, ४६/५, ४६/६, ५० व ५१ 
मधील सुमारे ९ .५६ हेक्टर आर. क्षेत्र ( यापुढे ज्यास “ उक्त क्षेत्र ” असे संबोधले आहे ) “ कृषि ” विभागात समाविष्ट आहे ; 
___ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम- २० पोट -कलम ( २) मधील तरतूदी नुसार “ उक्त क्षेत्र ” “ कृषि ” विभागातून वगळून , खालील 
अटीच्या अधीन राहून , रहिवास विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे उक्त शासन निर्णयान्वये गठीत “ प्रस्ताव छाननी व मंजूरी समिती ” चे 
मत झाले आहे ; 

( १) उपरोक्त शासन निर्णयातील शर्ती व अधिमूल्य भरण्याची अट आणि , 
(२) मा. संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेदिनांक २२- ०२- २०१७ रोजीचे पत्रान्वयेदिलेल्या संबंधित निर्देशानुसार , 

त्याअर्थी, आता , याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार , उक्त अधिनियमाच्या कलम - २० पोट - कलम ( ३ ) अन्वये प्रस्तावित 
फेरबदलाच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना योग्य त्या कारणांसह , ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून 
३० दिवसांचेमुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत ; 
ना .-एक - अ -१ ( १३८९). 

( १ ) 


| राजपत्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ६-१२ , २०१७/ आषाढ १५- २१ , शके १९३९ 


हरकती/ सूचना सहाय्यक संचालक , नगर रचना , नागपूर शाखा, नागपूर , प्रशासकीय इमारत क्र . १ 
नागपूर -४४० ००१ यांच्याकडेपाठविण्यात याव्यात . उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचे कार्यालयात 
कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे . विहीत मुदतीत प्राप्त होणा- या सूचना/ हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी 
सहायक संचालक , नगर रचना , नागपूर शाखा, नागपूर यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 


74GP 2017 | www .maharashtra.gov. in a www .dtp .maharashtra.gov. in at dahic qe add 346 31€ . 


नागपूर : 
दिनांक १७ जून २०१७. 


F . PT . 3ORI, 
सहसंचालक , नगररचना, 
नागपूर विभाग, नागपूर . 


HTT 9 -31 (TI. fq . q .), H . TIT. FI., 31. 55 . 900 . 


BY JOINT DIRECTOR OF TOWN PLANNING 


Maharashtra Regional And Town Planning Act , 1966 Under Section 2013 ) 

No . R . P . Nagpur -Mouja Shekapur- Tal. Katol- Section 20 (3 ) JDTP - 854- 2017 . 

Whereas , the Revised Regional Plan of Nagpur Region (hereinafter referred to as “ the said Regional 
Plan ”) has been sanctioned by the Government vide Urban Development Department s Notification No . 
TPS - 2496 - 1505 -CR - 273 - 96 -UD - 9 , dated the 6th May , 2000 under Section 15 of the Maharashtra Re 
gional and Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act”) and 
has come into force with effect from the 15th July , 2000 . 

And Whereas , the Government vide Resolution No. TPS 1815 - CR -49 - 15 -UD - 13 dated 6th May , 2015 
has issued directives under Section 154 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act for making changes in the use of 
land in the areas of sanctioned Regional Plans under the said act ; 

And whereas , land admeasuring about 9 . 56 hectare bearing Kh . No. 46 / 2 ,46 / 5 , 46 / 6 , 50 & 51 of 
Mouja Shekapur, Tal. Katol District Nagpur (hereinafter referred to as “ the said area” is included in 
“ Agriculture” Zone in the sanctioned Regional Plan of Nagpur . 

And whereas, the " Proposal Scrutiny & sanctioning Committee” established under the above men 
tioned Government Resolution , is of the opinion that the said area should be deleted from “ Agriculture ” 
Zone and included in “ Residential” Zone in accordance with the provisions of sub - section ( 2 ) of Section 
20 of the said Act, subject to compliance of the following conditions : 
(i) Conditions laid down in the above said Government Resolution ; and payment of requisite 

premium and , 
( ii ) As per Directives given by the Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune s vide 

Letter Dated 22 -02 - 2017 in this connection . 
Now , therefore , under the power delegated by the Govt . in this regard , suggestions / objections with 
reasons are invited from public in accordance with Section 20 (3 ) of said act in respect of proposed 
modification within 30 days from the date of publication of this notice in the Maharashtra Government 
Gazette ; 

The suggestions and / or objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning, 
Nagpur Branch , Nagpur , Administrative Building, No. 1, Second floor , Civil Lines Nagpur 440 001. The 
plan showing the proposed modification is kept open for inspection to the public during office hours in 
the said office , Assistant Director of Town Planning, Nagpur Branch , Nagpur is duly authorized to hear 
the suggestions / objections received within the stipulated period and to submit the report thereon . 

The notice is also available on website www .maharashtra .gov .in and www . dtp .maharashtra .gov . in . 


Nagpur : 
Dated the 17th June 2017 . 


N . S . ADHARI, 
Joint Director of Town Planning, 

Nagpur Division , Nagpur. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ६- १२ , २०१७/ आषाढ १५- २१ , शके १९३९ 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १०८ . 


सहसंचालक , नगर रचना , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम २०( ३ ) अन्वये 

क्रमांक प्रा. यो . नागपूर- मौजे कचारी सावंगा, ता . काटोल- कलम- २०( ३)- सहसंचानाग-८५३- २०१७. 

ज्याअर्थी, नागपूर प्रदेशाची सुधारित प्रादेशिक योजना ( यापुढे “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे ) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना 
अधिनियम , १९६६ (१९६६ चा महा. ३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) चे कलम -१५ अन्वये शासन अधिसूचना, नगर विकास 
विभाग क्र . टिपीएस -२४९६- १५०५ -प्र.क्र . २७३-९६-नवि -९, दि . ०६ मे २००० अन्वये मंजूर झाली असून ती दि . १५ जुलै २००० पासून अंमलात आली 
आहे : 


आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनामध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम - २० अन्वये 
वेळोवेळी कराव्या लागणा- या जमीन वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम- १५४ अन्वये शासन निर्णय क्र . 
टिपीएस - १८१५-प्र . क्र . ४९ - १५- नवि- १३ , दि . ०६-०५- २०१५ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी,मंजूर नागपूर प्रादेशिक योजनेत मौजे- कचारी सावंगा , ता . काटोल , जि . नागपूर येथील खसरा क्रमांक ४७५ ते ४७८ , ४८४ , 
४८५ , ६८७, ४८२/ १ व ४८२ / २ मधील सुमारे ९ . ३८ हेक्टर आर क्षेत्र ( यापुढे ज्यास “ उक्त क्षेत्र ” असे संबोधले आहे ) “ कृषि ” विभागात समाविष्ट 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचेकलम - २० पोट - कलम ( २) मधील तरतुदीनुसार “ उक्त क्षेत्र ” “ कृषि ” विभागातून वगळून , खालील 
अटीच्या अधीन राहून , रहिवास विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे उक्त शासन निर्णयान्वये गठीत “ प्रस्ताव छाननी व मंजुरी समिती ” चे 
मत झाले आहे ; 

( १) उपरोक्त शासन निर्णयातील शर्ती व अधिमूल्य भरण्याची अट आणि , 
( २ ) मा . संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेदिनांक १८ -०१- २०१७ रोजीचे पत्रान्वये दिलेल्या संबंधित निर्देशानुसार . 


त्याअर्थी, आता , याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार , उक्त अधिनियमाच्या कलम - २० पोट - कलम ( ३ ) अन्वये प्रस्तावीत 
फेरबदलाच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना योग्य त्या कारणांसह , ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून 
३० दिवसांचेमुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत . 


हरकती/ सूचना सहाय्यक संचालक , नगर रचना, नागपूर शाखा, नागपूर प्रशासकीय इमारत क्र . १ , दुसरा मजला, सिव्हिल लाईन्स , नागपूर 
४४० ००१ यांच्याकडे पाठविण्यात याव्यात . उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थत्यांचे कार्यालयात कार्यालयीन 
वेळेत उपलब्ध आहे. विहित मुदतीत प्राप्त होणा - या सूचना/ हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक 
संचालक , नगर रचना , नागपूर शाखा , नागपूर यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 


सदर सूचना www. maharashtra. gov.in व www. dtp. maharashtra. gov.in या वेबसाईटवरदेखील उपलब्ध आहे . 


नागपूर : 
दिनांक १७ जून २०१७ . 


नि . सि . आढारी , 
सहसंचालक , नगररचना, 
नागपूर विभाग , नागपूर . 


भाग १- अ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १०९ . 

BY JOINT DIRECTOR OF TOWN PLANNING 
Maharashtra Regional And Town Planning Act, 1966 Under Section 2013 ) 

No. R . P . Nagpur-Mouja Kachari Sawanga - Tal. Katol-Section 20 (3 ) JDTP -853- 2017 . 

Whereas , the Revised Regional Plan ofNagpur Region (hereinafter referred to as “ the said Regional 
Plan ” ) has been sanctioned by the Government vide Urban Development Department s Notification No . 
TPS - 2496- 1505 -CR-273- 96 - UD- 9 , dated the 6th May 2000 under Section15 of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act , 1966 ( Mah. XXXVII of 1966 ) ( hereinafter referred to as “ the said Act ") and has 
come into force with effect from the 15th July 2000 ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ६- १२ , २०१७ / आषाढ १५-२१ , शके १९३९ 


And whereas , the Government vide Resolution No. TPS 1815 -CR - 49 - 15 -UD - 13 , dated 6th May , 2015 
has issued directives under Section 154 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act for making changes in the use of 
land in the areas of sanctioned Regional Plans under the said act ; 

And whereas , land admeasuring about 9 . 38 hectare bearing Kh . No. 475 to 478 , 484 , 485 , 687, 482 / 1 & 
482 / 2 of Mouja -Kachari Sawanga , Tal. Katol, District Nagpur (hereinafter referred to as " the said area ”) 
is included in “ Agriculture” Zone in the sanctioned Regional Plan of Nagpur ; 

And whereas, the “ Proposal Scrutiny and sanctioning Committee ” established under the above 
mentioned Government Resolution , is of the opinion that the said area should be deleted from “ Agricul 
ture ” Zone and included in “ Residential” Zone in accordance with the provisions of sub - section ( 2 ) of 
Section 20 of the said Act , subject to compliance of the following conditions : 

(i) Conditions laid down in the above said Government Resolution ; and payment of requisite 

___ premium and , 
(ii) As per Directives given by the Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune s vide 

_ Letter Dated 18- 01 - 2017 in this connection. 

Now, therefore, under the power delegated by the Govt. in this regard , suggestions / objections with 
reasons are invited from public in accordance with Section 20 ( 3 ) of said Act in respect of proposed 
modification within 30 days from the date of publication of this notice in the Maharashtra Government 
Gazette. 

The suggestions and / or objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning, 
Nagpur Branch , Nagpur , Administrative Building No. 1 , Second floor , Civil Lines , Nagpur 440 001. The 
plan showing the proposed modification is kept open for inspection to the public during office hours in 
the said office. Assistant Director of Town Planning , Nagpur Branch , Nagpur is duly authorized to hear 
the suggestions / objections received within the stipulated period and to submit the report thereon . 

This notice is also available on website www .maharashtra . gov.in and www . dtp .maharashtra. gov .in . 


Nagpur : 
Dated the 17th June 2017 . 


N. S . ADHARI , 
Joint Director of Town Planning, 

Nagpur Division , Nagpur . 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ११० . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक अका -नपाप्र- कावि - ११०१ - २०१७. 


ज्याअर्थी, नगरपरिषद/ नगरपंचायत निवडणुकीतील प्रत्येक उमेदवाराने निवडणूक निकालानंतर १ महिन्याचे आत निवडणूक आयोगाने ठरवून 
दिलेल्या पद्धतीनुसार निवडणूक खर्चाचे शपथपत्र सादर करणेबंधनकारक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषद , नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या कलम १६ चे पोट - कलम १( ड ) नुसार 
समाधानकारक कारणाशिवाय उपरोक्तप्रमाणे शपथपत्र सादर न करणा- या उमेदवारास राजपत्रात प्रसिद्ध करून ३ वर्षाच्या कालावधीकरीता अपात्र 
ठरविण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगास प्रदान करण्यात आलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश क्र . रानिआ - नप- २०१६ -प्र.क्र . ३४ - का .६, दिनांक १७-१०- २०१६ अन्वये अशा उमेदवारास 
अनर्ह ठरविण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, वर्धाजिल्ह्यातील पुलगांव नगर परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणूक २०१६ चे निवडणुकीत सोबतच्या प्रभागनिहाय परिशिष्ट - १ मध्ये 
नमूद केलेल्या व्यक्तींनी उमेदवारी अर्ज दाखल करून निवडणूक लढविली आहे व सदर निवडणुकीतील खर्चाचा हिशोब संबंधित निवडणूक निर्णय 
अधिका- याकडे सादर केलेला नसल्याचे संबंधित मुख्याधिकारी तथा सहा. निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी कळविले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, त्यांना उपरोक्त कसुरीबाबत लेखी स्पष्टीकरण देण्याची संधी दिल्यानंतरही त्यांनी परिशिष्टातील स्तंभ ( ३ ) प्रमाणे स्पष्टीकरण 
सादर केले नाही/ सादर केलेले स्पष्टीकरण अभ्यासाअंती समाधानकारक वाटत नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ६-१२ , २०१७/ आषाढ १५- २१ , शके १९३९ 


त्याअर्थी, मी , शैलेश नवाल, जिल्हाधिकारी , वर्धा मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून खालील परिशिष्ट - १ स्तंभ २ मध्ये नमूद व्यक्तींना या 
आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील ३ वर्षांकरीता नगरपरिषद/ नगर पंचायतीच्या सदस्य पदाची निवडणूक लढविण्यास अपात्र घोषीत करीत आहे. 


परिशिष्ट - १ 


अ . क्र . 


उमेदवाराचे नाव 


प्रभाग क्रमांक 


बेबी दिगांबर पाटील 
यशवंत विश्वनाथ भगत 


ब 


वर्धा : 
दिनांक २७ जून २०१७. 


शैलेश नवाल , 
जिल्हाधिकारी , 


वर्धा. 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १११ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक अका - नपाप्र - कावि- ११०२- २०१७. 

ज्याअर्थी, नगरपरिषद/ नगरपंचायत निवडणुकीतील प्रत्येक उमेदवाराने निवडणूक निकालानंतर १ महिन्याचे आंत निवडणूक आयोगाने ठरवून 
दिलेल्या पद्धतीनुसार निवडणूक खर्चाचे शपथपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे ; 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगीक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या कलम १६ चे पोट - कलम १( ड ) नुसार समाधानकारक 
कारणाशिवाय उपरोक्त प्रमाणे शपथपत्र सादर न करणा- या उमेदवारास राजपत्रात प्रसिद्ध करून ३ वर्षांच्या कालावधी करीता अपात्र ठरविण्याचा 
अधिकार निवडणूक आयोगास प्रदान करण्यात आलेला आहे ; 

ज्याअर्थी, मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश क्र . रानिआ -नप- २०१६-प्र .क्र . ३४ - का . ६ , दिनांक १७-१० -२०१६ अन्वये अशा उमेदवारास 
अनर्ह ठरविण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहे ; 

ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी नगर परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणूक २०१६ चे निवडणुकीत सोबतच्या प्रभागनिहाय परिशिष्ट -१ मध्ये नमूद 
केलेल्या व्यक्तींनी उमेदवारी अर्ज दाखल करून निवडणूक लढविली आहे व सदर निवडणुकीतील खर्चाचा हिशोब संबंधीत निवडणूक निर्णय 
अधिका- याकडे सादर केलेला नसल्याचे संबंधीत मुख्याधिकारी तथा सहा. निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी कळविले आहे ; 

ज्याअर्थी. त्यांना उपरोक्त कसरीबाबत लेखी स्पष्टीकरण देण्याची संधी दिल्यानंतरही त्यांनी परिशिष्टातील स्तंभ ( 3 ) प्रमाणे स्पष्टीकरण सादर 
केले नाही/ सादर केलेले स्पष्टीकरण अभ्यासाअंती समाधानकारक वाटत नाही . 

त्याअर्थी, मी , शैलेश नवाल , जिल्हाधिकारी , वर्धा मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून खालील परिशिष्ट - १ स्तंभ २ मध्ये नमूद व्यक्तींना या 
आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील ३ वर्षांकरीता नगरपरिषद/ नगर पंचायतीच्या सदस्य पदाची निवडणूक लढविण्यास अपात्र घोषीत करीत आहे. 

परिशिष्ट - १ 
अ . क्र . उमेदवाराचे नाव 

प्रभाग क्रमांक 
( २ ) 

( ३ ) 
संजय अंबादास वानखेडे 

अध्यक्षपद 
रमजु शहा इसराईल शहा 

३ ( ब ) 
अर्चना सुनिल मेंद्रे 

७ ( अ ) 
मिनाक्षी मुरलीधर पवार 

११ ( अ ) 
संजय हरीशचंद्र महाजन 

११ ( क ) 


- 


- 


- 


- 


वर्धा: 
दिनांक २७ जून २०१७. 


शैलेश नवाल , 
जिल्हाधिकारी, वर्धा. 


ना .- एक - अ - २ ( १३८९ ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै ६- १२, २०१७/ आषाढ १५-२१ , शके १९३९ 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ११२. 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक अका -नपाप्र- कावि -११०३- २०१७. 

ज्याअर्थी, नगरपरिषद/ नगरपंचायत निवडणुकीतील प्रत्येक उमेदवाराने निवडणूक निकालानंतर १ महिन्याचे आंत निवडणूक आयोगाने ठरवून 
दिलेल्या पद्धतीनुसार निवडणूक खर्चाचे शपथपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे ; 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषद , नगरपंचायत व औद्योगीक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या कलम १६ चे पोट - कलम १( ड ) नुसार समाधानकारक 
कारणाशिवाय उपरोक्तप्रमाणे शपथपत्र सादर न करणा- या उमेदवारास राजपत्रात प्रसिद्ध करून ३ वर्षांच्या कालावधी करीता अपात्र ठरविण्याचा 
अधिकार निवडणूक आयोगास प्रदान करण्यात आलेला आहे ; 

ज्याअर्थी, मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश क्र . रानिआ- नप- २०१६-प्र . क्र . ३४- का .६ , दिनांक १७- १०- २०१६ अन्वये अशा उमेदवारास 
अनर्ह ठरविण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहे ; 

ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्यातील वर्धा नगर परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणूक २०१६ चे निवडणुकीत सोबतच्या प्रभागनिहाय परिशिष्ट - १ मध्ये नमूद 
केलेल्या व्यक्तींनी उमेदवारी अर्ज दाखल करून निवडणूक लढविली आहे व सदर निवडणुकीतील खर्चाचा हिशोब संबंधीत निवडणूक निर्णय 
अधिका- याकडे सादर केलेला नसल्याचे संबंधीत मुख्याधिकारी तथा सहा. निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी कळविले आहे ; 

ज्याअर्थी, त्यांना उपरोक्त कसूरीबाबत लेखी स्पष्टीकरण देण्याची संधी दिल्यानंतरही त्यांनी परिशिष्टातील स्तंभ (३) प्रमाणे सष्टीकरण सादर 
केले नाही/ सादर केलेले स्पष्टीकरण अभ्यासाअंती समाधानकारक वाटत नाही . 

त्याअर्थी , मी , शैलेश नवाल, जिल्हाधिकारी, वर्धा मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून खालील परिशिष्ट - १ स्तंभ २ मध्ये नमूद व्यक्तींना या 
आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील ३ वर्षांकरीता नगरपरिषद/ नगर पंचायतीच्या सदस्य पदाची निवडणूक लढविण्यास अपात्र घोषीत करीत आहे . 

परिशिष्ट - १ 
अ . क्र . उमेदवाराचे नाव 

प्रभाग क्रमांक 

( ३ ) 
शेख अजीता शेखनुर शेख रहिम 

२ ( ब ) 
बागडे योगीता दिलीप 
नगराळे अनिल विश्वनाथ 
सोनी सरला कृष्णकुमार 
मनोजा सिया रितेस 
हेडाऊ राणी मनोज 
अर्चना विनोद सोनटक्के /वाघमारे 


For 
ro 
9 


མེམིསྤྱིསྤྱིསྤྱི@ 


वर्धा : 


शैलेश नवाल , 
जिल्हाधिकारी , 


दिनांक २७ जून २०१७ . 


वर्धा. 


भाग १- अ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ११३ . 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक अका - नपाप्र- कावि - ११०४- २०१७. 


ज्याअर्थी, नगरपरिषद/ नगरपंचायत निवडणुकीतील प्रत्येक उमेदवाराने निवडणूक निकालानंतर १ महिन्याचे आंत निवडणूक आयोगाने ठरवून 
दिलेल्या पद्धतीनुसार निवडणूक खर्चाचे शपथपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ६-१२, २०१७ / आषाढ १५-२१ , शके १९३९ 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषद , नगरपंचायंत व औद्योगीक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या कलम १६ चे पोट - कलम १ ( ड ) नुसार समाधानकारक 
कारणाशिवाय उपरोक्त प्रमाणे शपथपत्र सादर न करणा - या उमेदवारास राजपत्रात प्रसिद्ध करून ३ वर्षांच्या कालावधी करीता अपात्र ठरविण्याचा 
अधिकार निवडणूक आयोगास प्रदान करण्यात आलेला आहे ; 


ज्याअर्थी, मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश क्र . रानिआ - न . प.- २०१६- प्र . का . ३४ - का . ६, दिनांक १७ - १० - २०१६ अन्वये अशा उमेदवारास 
अनर्ह ठरविण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहे ; 


ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट नगर परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणूक २०१६ चे निवडणुकीत सोबतच्या प्रभागनिहाय परिशिष्ट - १ मध्ये 
नमूद केलेल्या व्यक्तींनी उमेदवारी अर्ज दाखल करून निवडणूक लढविली आहे व सदर निवडणुकीतील खर्चाचा हिशोब संबंधीत निवडणूक निर्णय 
अधिका-याकडे सादर केलेला नसल्याचे संबंधीत मुख्याधिकारी तथा सहा. निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी कळविले आहे ; 
___ ज्याअर्थी, त्यांना उपरोक्त कसूरीबाबत लेखी स्पष्टीकरण देण्याची संधी दिल्यानंतरही त्यांनी परिशिष्टातील स्तंभ (३) प्रमाणे स्पष्टीकरण सादर 
केले नाही / सादर केलेले स्पष्टीकरण अभ्यासाअंती समाधानकारक वाटत नाही. 

त्याअर्थी, मी , शैलेश नवाल , जिल्हाधिकारी ,वर्धा मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून खालील परिशिष्ट -१ स्तंभ २ मध्ये नमूद व्यक्तींना या 
आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील ३ वर्षांकरीता नगरपरिषद/ नगर पंचायतीच्या सदस्य पदाची निवडणूक लढविण्यास अपात्र घोषीत करीत आहे . 


परिशिष्ट - १ 
उमेदवाराचे नाव 


अ . क्र . 


प्रभाग क्रमांक 


- 


( २ ) 


( ३ ) 
अध्यक्ष पदाकरीता 


- 


- 


३ ( ब ) 


४ ( अ) 


- 


- 


- 


केशव हरिभाऊ धाबर्डे 
कृष्णा भाउराव कोसुरकार 
रमेश रत्नाकर शिन्गारे 
चेतन दिपक भालशंकर 
धिरज कवडुजी इंदुरकर 
बबन बाळकृष्ण चटप 
रहेमतखाँ हबीबखाँ पठाण 
विमल शंकर मडावी 
दुर्गा काशीराम चौधरी 
हेमलता नामदेव दुरबुडे 
गिता गुणवंत मोरे 
चंदा प्रभाकर करपे 
दिनेश धर्मराज सोनकुसरे 
रसिदखॉ समशेरखा 
रेखा विजय महाकाळे 


- 


१० ( अ ) 
११ ( अ ) 


- 


- 


- 


- 


१७ ( अ ) 
१७ ( अ ) 


- 


वर्धा : 
दिनांक २७ जून २०१७ . 


शैलेश नवाल , 
जिल्हाधिकारी , 


वर्धा. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


